राज्य मुख्य माहिती आयुक्त, 
महाराष्ट्र राज्य या पदाच्या 
अतिरिक्त कार्यभाराबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.रामाआ २०२३/प्र.क्र.२९ /सहा, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दि. १२ एप्रिल, 2023 


शासन निर्णयः- 


राज्य मुख्य माहिती आयुक्‍त, या पदावर कार्यरत असलेले श्री.सुमित मल्लिक हे त्यांच्या 


वयाची ६५ वर्षे दि.१२.०४.२०२३ रोजी पूर्ण करीत आहेत. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या 
कलम १६(२) नुसार त्यांचा कार्यकाल पूर्ण झाल्यामुळे ते दि.१२.०४.२०२३(म. नं.) रोजी निवृत्त होत 


आहेत. त्यांच्या निवृत्तीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या राज्य मुख्य माहिती आयुक्‍त या पदावर नियमित नियुक्‍ती 


होईपर्यंत या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार, राज्य माहिती आयुक्त, बृहन्मुंबई या पदावर कार्यरत असलेले 
श्री.सुनिल पोरवाल, यांचेकडे दि.१३.०४.२०२३(म.पू.) पासून सोपविण्यात येत आहे. 


2: 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०४१२१८१५४००३०७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUJATA MANOJ 
SAUNIK 


(सुजाता सौनिक) 
अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 


. मा. विरोधी पक्षनेता, (विधानसभा), महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभवन,मुंबई, 
. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

. सर्व अमु.स./प्र.स./सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 

. महालेखापाल-१/२(लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. महालेखापाल-१/२(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. सर्व माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, 

९. 


सचिव राज्य माहिती आयोग,मुंबई. 


१०.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई, 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई. 

१३.निवडनस्ती कार्यासन सहा. 


